RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५, अंक ३३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १५-२१ , २०१ ९ / श्रावण २४-३०, शके १९ ४१ [ पृष्ठे २०, किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


. 


उप संचालक, भूमि अभिलेख , कोकण प्रदेश, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एकत्री/ दु.एस.आर. १०२ / रायगड / २०१ ९. - मौजे टेकाळी ( आवास), ता. अलिबाग, जि . रायगड येथील जमीन एकत्रीकरण योजना 
कायम करणेबाबतची अधिसूचना दिनांक १६ जुलै १९८७ चे महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग -१ पान क्र . ७१ ९ मध्ये प्रसिद्ध झाली होती . सदरचे 
मंजूर योजनेत दुरूस्ती करणे आवश्यक असल्याची खात्री झाल्यामुळे मंजूर एकत्रीकरण योजनेतील खाते क्रमांक ७१० गट नं . ( जुना ७६२ अ , 
७६२ ब ) नवीन ३७४ अ, ३७४ ब यामध्ये दुरूस्ती योजना व त्याप्रमाणे नकाशा दुरूस्ती करणेबाबतच्या मसुद्यास उप संचालक , भूमि अभिलेख , 
कोकण प्रदेश, मुंबई यांनी मान्यता देऊन तो कायदा कलम ३२ (१) अन्वये प्रसिद्धीसाठी जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , रायगड यांचेकडे दिनांक 
२५ जानेवारी २०१९ रोजी पाठविणेत आला होता . त्यांनी सदरचा दुरूस्ती मसुदा गांवी तलाठी व तहसील कार्यालयाचे नोटीस बोर्डावर दिनांक ७ 
एप्रिल २०१ ९ रोजी प्रसिद्ध केला होता. प्रसिद्धीचे कालावधीमध्ये एकही हरकत अर्ज प्राप्त झालेला नाही . सबब , मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे 
पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम , १ ९४७ च्या कलम ३२ पोट-कलम ( ३) मधील तरतुदीनुसार उप 
संचालक , भूमि अभिलेख , कोकण प्रदेश, मुंबई हे मंजूर योजनेतील खाते क्रमांक ७१० गट नं . ( जुना ७६२ अ, ७६२ब), नवीन ३७४ अ, ३७४ ब व 
नवीन गट नंबर ५०२ मध्ये फेरफार करून योजना व गट बुक दुरूस्तीचे प्रस्तावाचा मसुदा कायम करीत आहे. 


शाम खामकर , 
उप संचालक , भूमि अभिलेख , 

कोकण प्रदेश, मुंबई. 


मुंबई, 
दिनांक ३१ जुलै २०१ ९. 


. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १ 


(१) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १५-२१ , २०१९/ श्रावण २४-३० , शके १९ ४१ 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS , MUMBAI 


Order 


No. CP/RLY /MUMBAI/ PROHIBIT ACTS /2019-15.- Whereas, I, consider it necessary for the 
preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate . I, Ravindra 
Sengaonkar, Commissioner of Police , Railway , Mumbai in exercise of the power conferred upon me 
under sub -sections ( 1), (2 ) and ( 3 ) of section 37 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah . Act XXII 
of 1951 ) do hereby prohibit the following Acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for 
the period from 00-01 hours of 7th August 2019 to 24-00 hrs. of 21st August 2019 . 
1 . (a ) The carrying of arms, cudgels, swords , spears, bludgeons , unlicensed guns, knives , 

sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing 
physical harms (violence ). Save for such firearms where licence has been granted by 
this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from 

the competent authority . 
(6 ) The carrying of any corrosive substance or explosive. 
(c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 

means of casting or impelling missile . 
(d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof. 
(e ) The public utterance of cries, singing of songs , playing of music . 
(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic , representations and the pre 

parations, exhibition or dissemination of pictures, symbols , playcards or any other 
object or thing which may in the opinion of any police officer posted in 
Mumbai Railway Commissionerate offend against decency or morality or undermine 

the security of or tend to over -throw the State . 
2 . If any person goes armed with such article or carries any corrosive substance or explosive or 
missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or 
explosive or missile shall be liable to be seized from him by any police officer and the article corrosive 
substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government . 

3. Any assembly , programme, public meeting or procession of five or more than five persons in a 
public place , without due permissions is prohibited . 

4. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government 
or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. 
The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc., employed 
on watch -n -ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 342 feet . 
5. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned : 

(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed ; as if this order had not expired . 

6 . I, further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police 
Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same 
through Railway announcement system , loudspeakers or megaphones , as well as publishing through media . 

Given under my hand and Seal this 2nd August 2019 . 


RAVINDRA SENGAONKAR , 
Commissioner of Police , 
Railways , Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १५-२१, २०१ ९/ श्रावण २४-३० , शके १९ ४१ 

नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

आदेश 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ . 

क्रमांक. वियो. खोपोली/ कलम-१२७( २)/आ.क्र . ४९ /टिपीव्ही -३ / ३७२३.- ज्याअर्थी, खोपोली शहराची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ३७ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिलेले 
आहे.) चे कलम ३१( १) अन्वये शासन नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टिपीएस -१७ ९९ / ३०७ / प्र.क्र . १२५ / ९९ / नवि -१२, दिनांक ३१ 
मार्च २००३ अन्वये भागशः मंजूर झाली असून वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टिपीएस 
१७ ९९ /३०७ / प्र.क्र १२५ / ९९ / नवि -१२,दिनांक २ ९ ऑक्टोबर २००४ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १ डिसेंबर २००४ पासून अंमलात आली 
आहे (यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधिलेले ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये सोबतच्या परिशिष्ट मध्ये वर्णन केलेली, मौजे वरोसे वासरंग, येथील सि.स.नं. ३०१३ पै. ४ ९ ०० 
चौ.मी. जागा ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधिलेली ) आ.क्र . ४९ “ पार्किंग ” करिता ( यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधिलेले ) आरक्षित होती 
व त्याकरिता समुचित प्राधिकरण खोपोली नगरपरिषद होते ( यापुढे “ उक्त समुचित प्राधिकरण ” असे संबोधिलेले) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त जागा विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० वर्षांच्या कालावधीत संपादीत 
केलेली नसल्याने उक्त जागेच्या मालकांनी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ नुसार , उक्त समुचित प्राधिकरणावर दिनांक १७ जुलै २०१४ रोजी सूचना 
बजावून उक्त जागा उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहित मुदतीत संपादन करण्याबाबत कळविले होते व सदर सूचना उक्त समुचित प्राधिकरणास दिनांक 
२४ जुलै २०१४ रोजी प्राप्त झाली होती ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७( १) अन्वये सूचना बजावल्यानंतरही, उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहित कालावधीत उक्त 
जागा संपादन केलेली नाही अथवा ती संपादन करण्यासंबंधीची महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम १२६ ( ४ ) सह सन २०१३ 
चा सुधारित भूसंपादन अधिनियमाच्या कलम १९ नुसारची भूसंपादनाची अधिसूचना विहित मुदतीत प्रसिद्ध केली नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकांनी उक्त अधिनियमाचे कलम ४४ नुसार अपेक्षिलेली विकास परवानगी दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१८ च्या 
आदेशान्वये नियोजन प्राधिकरणाने, जागेवर उक्त आरक्षण असल्याच्या कारणास्तव नाकारलेली आहे व त्या अनुषंगाने उक्त जागेच्या मालकांनी उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ४७ अन्वये, संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडेदिनांक २० फेब्रुवारी २०१८ रोजी उक्त जागेवरील आरक्षण 
वगळून विकास परवानगी अनुज्ञेय करण्यासंबंधीच्या विनंतीसह अपील दाखल केलेले आहे तसेच या अनुषंगाने संबंधिताची आवश्यक ती सुनावणी 
घेण्यात आलेली आहे, त्यानुसार उक्त आरक्षित जागेची विहित मुदतीत भूसंपादन झाले नसल्याचे स्पष्टता झाली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्रमांक टिपीव्ही -१८१३ / ३२११/ प्र.क्र . ५०८ / नवि -१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ 
अन्वये उक्त अधिनियमाचे कलम १५१(१) नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १२७( २) अंतर्गत तरतुदीनुसारचे शासनाचे अधिकार संचालक, नगर 
रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांना प्रत्यायोजित करण्यात आले आहेत ; 

त्याअर्थी, संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या अधिकारात मी उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२७( २) नुसार , उक्त विकास योजनेमधील “ पार्किंग ” हे आरक्षण उक्त जागेपुरते ( खालील परिशिष्टात विस्तृतपणे नमूद केल्याप्रमाणे) व्यपगत 
झाल्याचे व अशाप्रकारे मुक्त झालेली जागा विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भूवापराप्रमाणे जमीन मालकास विकासाकरिता उपलब्ध होईल , 
असे आदेश याद्वारे पारीत करीत आहे . 

परिशिष्ट 


४ ९ ०० चौ.मी. 


१३ पै. 


अनुक्रमांक मौजे तालुका व जिल्हा सर्व्हे क्रमांक हिस्सा क्रमांक जागेचे क्षेत्र विकास योजनेतील आरक्षण 
मौजे वरोसे वासरंग सि.स.नं. ३० 

आ.क्र . ४ ९ 
ता . खालापूर , 

पार्किंग 
जि . रायगड , खोपोली 
नगरपरिषद हद्द . 

एकूण . . ४ ९ ०० चौ.मी. 
२ . उक्त आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी, खोपोली नगरपरिषद यांच्या कार्यालयात 
कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ १ महिन्यापर्यंत ठेवण्यात येत आहे . 

३ . सदर आदेश संचालनालयाच्या www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर देखील प्रसिद्ध करण्यात यावी. 
पुणे , 

नो . र. शेन्डे , 
दिनांक २५ जुलै २०१९ . 

संचालक , नगररचना, 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
भाग एक ( को.वि.पु.) - १ अ 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १५-२१, २०१९/ श्रावण २४-३०, शके १९ ४१ 


TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT 


MAHARASHTRA STATE , PUNE 


Order 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 


No. D. P. Khopoli/Sec - 127 /(2 )/ Site No 49/ TPV - III/ 3723. — Whereas , the revised Development Plan of 
Khopoli has been sanctioned partly by Government in Urban Development Department vide Notification 
No. TPS - 1799/ 307 /CR - 125 /99 UD - 12 , dated 31st March 2003 and the Development Plan of excluded part 
has been sanctioned by Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS - 1799 / 
307 /CR - 125 /99 /UD - 12 , dated 29th October 2004 (hereinafter referred to as “ the said Development 
Plan " ) under section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 (Maharashtra 
Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) and the same has come into force 
with effect from dated 1st December 2004 ; 


And whereas , in the said Development Plan the land of Village Varose Vasrang C.T.S.No. 3013 part 
area admeasuring about 4900 sq.m. (hereinafter referred to as “ the said land ” ) (more particularly 
described in the schedule appended hereto ). is reserved for Site No. 49 “ Parking ” (hereinafter referred 
to as “ the said Reservation " ) for which Appropriate Authority is Khopoli Municipal Council (hereinafter 
referred to as “ the said Appropriate Authority " ) ; 

And whereas, the said land has not been acquired by the said Appropriate Authority within 10 
years from the date on which the said Development Plan come into force the owner of the said Land has 
served a notice dated 17th July 2014 which is received by Khopoli Municipal Council on 24th July 2014 . 
under section 127 of the said Act, on the said Appropriate Authority informing to acquire the said land 
within stipulated period ; 

And whereas, even after service of the such notice as aforesaid the Appropriate Authority has not 
acquired the said land within the stipulated period nor published acquisition notification as required 
under section 126 (4 ) of the said Act and section 19 of revised land acquisition Act of 2013 ; 

And whereas, the said Appropriate Authority vide its order dated 3rd February 2018 has refused 
development permission of the said land due to the said reservation , the owner of the said land has filed 
Appealunder section 47 of the said Act at Director of Town Planning .Maharashtra State , Pune requesting 
to declare that the reservation on the said land in the final Development Plan has been lapsed , on 
hearing of this Appeal it is clear that after service of the such notice as aforesaid , the said Appropriate 
Authority has not acquired the said land within the stipulated period ; 

And whereas, Government in Urban Development Department under section 151( 1) of the said Act 
vide its notification No. TPS -1813/3211/CR -508/UD - 13 , dated 1st December 2016 , has delegated its power 
to issue order under section 127 ( 2 ) of the said Act to The Director of Town Planning, Maharashtra State , 
Pune. 


Now therefore, in exercise of the powers to him Director of Town Planning. Maharashtra State , 
Pune hereby issue orders under sub - section (2 ) of section 127 of the said Act, that the said Reservation viz 
“ Parking ” in the said Development Plan on the said land (as specified in the schedule herein below ) has 
been lapse and the said land shall become available to the owners for the purpose of Development as 
otherwise permissible in the case of adjacent land under the said Development Plan . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १५-२१, २०१ ९/ श्रावण २४-३०, शके १९ ४१ 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Mauja . Tal. Dist. 


Survey No. 


Hissa 


Area of the 


Reservation of 


No. 


Land 


Development Plan 


1 


C.T.S. No. 


4900 sq. m . 


Site No. 49, 

Parking 


3013 part 


Village Varose 
Vasrang . 
Tal. Khalapur , 
Dist. Raigad , 
Khopoli Municipal 
Council limit . 


Total 4900 sq.m. 


2. A copy of the part plan showing the area which is lapsed from the said reservation is available in 
the office of the Chief Officer. Khopoli Municipal Council during office hours on all working days for 
inspection of public upto onemonth . 

3. This order shall also be published on the Directorate’s official website www.dtp.maharashtra.gov.in 


Pune, 
Dated 25th July 2019 . 


N. R. SHENDE , 
Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune. 


६ 


“ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १५-२१, २०१९/ श्रावण २४-३०, शके १९ ४१ 

नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

आदेश 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ . 

क्रमांक वियो. खोपोली/ कलम-१२७(२ )/आ.क्र . ५३/टिपीव्ही -३ / ३७१८.- ज्याअर्थी, खोपोली शहराची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ (१९ ६६ चा महा. ३७ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिलेले आहे .) चे कलम ३१ ( १ ) 
अन्वये शासन नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१७९९/ ३०७/ प्र.क्र . १२५ / ९९ / नवि -१२, दिनांक ३१ मार्च २००३ अन्वये 
भागशः मंजूर झाली असून वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१७९९ / ३०७/ प्र.क्र 
१२५/ ९९ / नवि -१२, दिनांक २९ ऑक्टोबर २००४ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १ डिसेंबर २००४ पासून अंमलात आली आहे ( यापुढे 
उक्त विकास योजना ” असे संबोधिलेली) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये सोबतच्या परिशिष्ट मध्ये वर्णन केलेली मौजे वरोसे वासरंग, येथील सि.स.नं. ३०१३ पै. ८१ ९१६ 
चौ.मी. जागा ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधिलेली) आ.क्र . ५३ “स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स व स्विमिंग पूल ” करिता (यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे 
संबोधिलेले ) आरक्षित होती व त्याकरिता समुचित प्राधिकरण खोपोली नगरपरिषद होते ( यापुढे “ उक्त समुचित प्राधिकरण ” असे संबोधिलेली ) 

आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त जागा विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० वर्षाच्या कालावधीत संपादीत 
केलेली नसल्याने उक्त जागेच्या मालकांनी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ नुसार , उक्त समुचित प्राधिकरणावर दिनांक १७ जुलै २०१४ रोजी सुचना 
बजावून उक्त जागा उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहित मुदतीत संपादन करण्याबाबत कळविले होते व सदर सूचना उक्त समुचित प्राधिकरणास दिनांक 
२४ जुलै २०१४ रोजी प्राप्त झाली होती ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७( १) अन्वये सूचना बजावल्यानंतरही, उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहित कालावधीत उक्त 
जागा संपादन केलेली नाही अथवा ती संपादन करण्यासंबंधीची महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम १२६ ( ४ ) सह सन २०१३ 
चा सुधारित भूसंपादन अधिनियमाच्या कलम १९ नुसारची भूसंपादनाची अधिसूचना विहित मुदतीत प्रसिद्ध केली नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकांनी उक्त अधिनियमाचे कलम ४४ नुसार अपेक्षिलेली विकास परवानगी दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१८ च्या 
आदेशान्वये नियोजन प्राधिकरणाने, जागेवर उक्त आरक्षण असल्याच्या कारणास्तव नाकारलेली आहे व त्या अनुषंगाने उक्त जागेच्या मालकांनी उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ४७ अन्वये, संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडेदिनांक २० फेब्रुवारी २०१८ रोजी उक्त जागेवरील आरक्षण 
वगळून विकास परवानगी अनुज्ञेय करण्यासंबंधीच्या विनंतीसह अपील दाखल केलेले आहे तसेच या अनुषंगाने संबंधिताची आवश्यक ती सुनावणी 
घेण्यात आलेली आहे, त्यानुसार उक्त आरक्षित जागेची विहित मुदतीत भूसंपादन झाले नसल्याचे स्पष्टता झाली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्रमांक टिपीव्ही -१८१३ / ३२११/ प्र.क्र . ५०८ / नवि -१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ 
अन्वये उक्त अधिनियमाचे कलम १५१(१) नुसार , उक्त अधिनियमाचे कलम १२७( २ ) अंतर्गत तरतुदीनुसारचे शासनाचे अधिकार संचालक , 
नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रत्यायोजित करण्यात आले आहेत ; 

त्याअर्थी, संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या अधिकारात मी उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२७ (२ ) नुसार , उक्त विकास योजनेमधील “ स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स व स्विमिंग पूल ” हे आरक्षण उक्त जागेपुरते ( खालील परिशिष्टात विस्तृतपणे नमूद 
केल्याप्रमाणे) व्यपगत झाल्याचे व अशाप्रकारे मुक्त झालेली जागा विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भूवापराप्रमाणे जमीन मालकास विकासाकरीता 
उपलब्ध होईल , असे आदेश याद्वारे पारीत करीत आहे. 

परिशिष्ट 
अनुक्रमांक मौजे, तालुका व जिल्हा सर्व्हे क्रमांक हिस्सा क्रमांक जागेचे क्षेत्र 

विकास योजनेतील आरक्षण 
मौजे वरोसे वासरंग 

८१ ९१६ चौ.मी. 

आ.क्र . ५३ स्पोर्टस 
ता . खालापूर , 

कॉम्प्लेक्स व 
रायगड, 

खोपोली 
नगरपरिषद हद्द . 

एकूण . . ८१ ९ १६ चौ.मी. 
२ . उक्त आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी , खोपोली नगरपरिषद यांच्या कार्यालयात 
कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ १ महिन्यापर्यंत ठेवण्यात येत आहे . 

३ . सदर आदेश संचालनालयाच्या www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर देखील प्रसिद्ध करण्यात यावी. 
पुणे , 

नो . र. शेन्डे , 
दिनांक २५ जुलै २०१९ . 

संचालक , नगररचना, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


१ 


सि.स.नं. 


३०१३ पै. 


जि . 


स्विमिंग पूल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १५-२१, २०१९ / श्रावण २४-३०, शके १९ ४१ 


TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT 


MAHARASHTRA STATE , PUNE 


Order 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 


No. D. P. Khopoli/Sec - 127 /( 2 )/site No. 53 / TPV - III/3718. — Whereas , the revised Development Plan of 
Khopoli has been sanctioned partly by Government in Urban Development Department vide Notification 
No. TPS - 1799/ 307 /CR - 125 /99 UD - 12 , dated 31st March 2003 and the Development Plan of excluded part 
has been sanctioned by Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS - 1799 / 
307 /CR - 125 /99 /UD - 12 , dated 29th October 2004 (hereinafter referred to as “ the said Development 
Plan " ) under section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 (Maharashtra 
Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) and the same has come into force 
with effect from date 1st December 2004 ; 


And whereas, in the said Development Plan the land of Village Varose , Vasrang C.T.S. No. 3013 
part area admeasuring about81916 sq.m. (hereinafter referred to as “ the said land ” ) (more particularly 
described in the schedule appended hereto ). is reserved for Site No. 53 “ Sports Complex and Swimming 
Pool ” (hereinafter referred to as “ the said Reservation ”) for which Appropriate Authority is Khopoli 
Municipal Council (hereinafter referred to as “ the said Appropriate Authority " ) ; 

And whereas, the said land has not been acquired by the said Approprite Authority within 10 years 
from the date on which the said Development Plan come into force, the owner of the said Land has served 
a notice dated 17th July 2014 which is received by Khopoli Municipal Council on 24th July 2014 , under 
section 127 of the said Act, on the said Appropriate Authority informing to acquire the said Land within 
stipulated period ; 

And whereas , even after service of the such notice as aforesaid the Appropriate Authority has not 
acquired the said land within the stipulated period nor published acquisition Notification as required 
under section 126 (4 ) of the said Act and section 19 of revised land acquistion Act of 2013 ; 

And whereas, the said Appropriate Authority vide its order dated 3rd February 2018 has refused 
development permission of the said Land due to the said reservation , the owner of the said land has filed 
Appeal under section 47 of the said Act at Director of Town Planning . Maharashtra State, Pune requesting 
to declare that the reservation on the said land in the final Development Plan has been lapsed , on 
hearing of this Appeal it is clear that after service of the such notice as aforesaid , the said Appropriate 
Authority has not acquired the said land within the stipulated period ; 

And whereas, Government in Urban Development Department under section 151( 1) of the said Act 
vide its Notification No. TPS - 1813/3211/CR -508 /UD - 13 , dated 1st December 2016 , has delegated its power 
to issue order under section 127 ( 2 ) of the said Act to The Director of Town Planning, Maharashtra State , 
Pune ; 

Now , therefore, in exercise of the powers to him Director of Town Planning , Maharashtra State, 
Pune hereby issue orders under sub - section (2 ) of section 127 of the said Act, that the said Reservation viz 

Sports Complex and Swimming Pool ” in the said Development Plan on the said land (as specified in the 
schedule herein below ) has been lapsed and the said land shall become available to the owners for the 
purpose of Development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said Development 
Plan . 


CG 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १५-२१, २०१९/ श्रावण २४-३०, शके १९ ४१ 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Mauja , 


Survey No. 


Hissa 


Area of the 


Reservation of 


Tal. and Dist . 


No. 


Land 


1 


C.T.S. No. 


81916 sq . m . 


3013 part 


Village Varose 
Vasrang . 
Tal. Khalapur , 
Dist. Raigad . 
Khopoli Municipal 
Council limit . 


Development Plan 

Site No. 53 , 
Sports Complex 
and Swimming 

Pool. 


Total 81916 sq.m. 


2. A copy of the part plan showing the area which is lapsed from the said reservation is available in 
the office of the Chief Officer. Khopoli Municipal Council during office hours on all working days for 
inspection of public upto one month . 

3. This order shall also be published on the Directorate s official website www.dtp . 
maharashtra.gov.in 


Pune , 
dated 25th July 2019. 


N. R. SHENDE , 
Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune . 


or 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १५-२१, २०१९/ श्रावण २४-३० , शके १९ ४१ 

नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आदेश 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६. 

क्रमांक वियो. खोपोली /कलम-१२७( २ )/आ.क्र . ५२/टिपीव्ही -३ / ३७२२.- ज्याअर्थी, खोपोली शहराची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ३७ ) (यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिलेले 
आहे.) चे कलम ३१( १) अन्वये शासन नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टिपीएस -१७ ९९ / ३०७ / प्र.क्र . १२५ / ९९ / नवि -१२, दिनांक ३१ 
मार्च २००३ अन्वये भागशः मंजूर झाली असून वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक 
टिपीएस -१७९९ / ३०७ / प्र.क्र १२५ / ९९ / नवि-१२ , दिनांक २ ९ ऑक्टोबर २००४ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १ डिसेंबर २००४ पासून 
अंमलात आली आहे (यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधिलेली ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये सोबतच्या परिशिष्ट मध्ये वर्णन केलेली मौजे वरोसे वासरंग, येथील सि.स.नं. २४८० पै. १०८०० 
चौ.मी. जागा ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधिलेली ) आ.क्र . ५२ “टाऊन हॉल " करीता (यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधिलेले) आरक्षित 
होती व त्याकरिता समुचित प्राधिकरण खोपोली नगरपरिषद होते ( यापुढे “ उक्त समुचित प्राधिकरण ” असे संबोधिलेले ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त जागा विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० वर्षाच्या कालावधीत संपादित 
केलेली नसल्याने उक्त जागेच्या मालकांनी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ नुसार , उक्त समुचित प्राधिकरणावर दिनांक १७ जुलै २०१४ रोजी सूचना 
बजावून उक्त जागा उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहित मुदतीत संपादन करण्याबाबत कळविले होते व सदर सूचना उक्त समुचित प्राधिकरणास 
दिनांक २४ जुलै २०१४ रोजी प्राप्त झाली होती 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७( १) अन्वये सूचना बजावल्यानंतरही, उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहित कालावधीत उक्त 
जागा संपादन केलेली नाही अथवा ती संपादन करण्यासंबंधीची महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम १२६( ४ ) सह सन २०१३ 
चा सुधारित भूसंपादन अधिनियमाच्या कलम १९ नुसारची भूसंपादनाची अधिसूचना विहित मुदतीत प्रसिद्ध केली नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकांनी उक्त अधिनियमाचे कलम ४४ नुसार अपेक्षिलेली विकास परवानगी दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१८ च्या 
आदेशान्वये नियोजन प्राधिकरणाने, जागेवर उक्त आरक्षण असल्याच्या कारणास्तव नाकारलेली आहे व त्या अनुषंगाने उक्त जागेच्या मालकांनी उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ४७ अन्वये, संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे दिनांक २० फेब्रुवारी २०१८ रोजी उक्त जागेवरील आरक्षण 
वगळून विकास परवानगी अनुज्ञेय करण्यासंबंधीच्या विनंतीसह अपील दाखल केलेले आहे तसेच या अनुषंगाने संबंधिताची आवश्यक ती सुनावणी 
घेण्यात आलेली आहे, त्यानुसार उक्त आरक्षित जागेची विहित मुदतीत भूसंपादन झाले नसल्याचे स्पष्टता झाली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्रमांक टिपीव्ही -१८१३ / ३२११/ प्र.क्र . ५०८ / नवि -१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ 
अन्वये उक्त अधिनियमाचे कलम १५१(१ ) नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १२७( २ ) अंतर्गत तरतुदीनुसारचे शासनाचे अधिकार संचालक , नगर 
रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांना प्रत्यायोजित करण्यात आले आहेत ; 

त्याअर्थी, संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांना प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या अधिकारात मी उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२७( २) नुसार, उक्त विकास योजनेमधील “टाऊन हॉल ” हे आरक्षण उक्त जागेपुरते ( खालील परिशिष्टात विस्तृतपणे नमूद केल्याप्रमाणे) व्यपगत 
झाल्याचे व अशाप्रकारे मुक्त झालेली जागा विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भूवापराप्रमाणे जमीन मालकास विकासाकरिता उपलब्ध होईल , 
असे आदेश याद्वारे पारीत करीत आहे . 

परिशिष्ट 


. 


. 


. 


. 


अनुक्रमांक मौजे 

तालुका व जिल्हा 


१ 


सर्व्हे क्रमांक हिस्सा क्रमांक जागेचे क्षेत्र विकास योजनेतील आरक्षण 
मौजे वरोसे वासरंग सि.स.नं. 

१०८०० चौ.मी. 

आ.क्र .५२ 
ता . खालापूर , २४८० पै . 

टाऊन हॉल. 
जि . रायगड , 

खोपोली 
नगरपरिषद हद्द . 

एकूण . . १०८०० चौ.मी. 
२ . उक्त आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी , खोपोली नगरपरिषद यांच्या कार्यालयात 
कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ १ महिन्यापर्यंत ठेवण्यात येत आहे. 

३. सदरचे आदेश संचालनालयाच्या www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर देखील प्रसिद्ध करण्यात यावे. 
पुणे , 

नो . र. शेन्डे, 
दिनांक २५ जुलै २०१ ९. 

संचालक, नगररचना, 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 
भाग एक ( को.वि.पु .) - २ 


20 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १५-२१, २०१९/ श्रावण २४-३०, शके १९ ४१ 


TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT 


MAHARASHTRA STATE , PUNE 


Order 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 


No. D. P. Khopoli/Sec - 127 / 2 )/site No. 52 / TPV -III/3722. — Whereas, the revised Development Plan 
of Khopolihas been sanctioned partly by Government in Urban Development Department vide Notification 
No. TPS - 1799 / 307/CR - 125 / 99 /UD - 12 , dated 31st March 2003 and the Development Plan of excluded 
part has been sanctioned by Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS 
1799/ 307/CR - 125 / 99/UD - 12 , dated 29th October 2004 (hereinafter referred to as “ the said Development 
Plan ” ) under section 31( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 (Maharashtra 
Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) and the same has come into force 
with effect from dated 1st December 2004 ; 


And whereas , in the said Development Plan the land of Village Varose Vasrang C.T.S. No. 2480 
part area admeasuring about 10800 sq.m. (hereinafter referred to as “ the said land ” ) (more particularly 
described in the schedule appended hereto ) is reserved for Site No. 52 " Town Hall ” (hereinafter referred 
to as “ the said Reservation ” ) for which Appropriate Authority is Khopoli Municipal Council (hereinafter 
referred to as “ the said Appropriate Authority " ) ; 

And whereas , the said land has not been acquired by the said Approprite Authority within 10 years 
from the date on which the said Development Plan come into force the owner of the said Land has served 
a notice dated 17th July 2014 which is received by Khopoli Municipal Council on 24th July 2014 , under 
section 127 of the said Act, on the said Appropriate Authority informing to acquire the said Land within 
stipulated period ; 

And whereas , even after service of the such notice as aforesaid the Appropriate Authority has not 
acquired the said land within the stipulated period nor published acquisition notification as required 
under section 126 (4 ) of the said Act and section 19 of revised Land Acquistion Act of 2013 ; 

And whereas , the said Appropriate Authority vide its order dated 3rd February 2018 has refused 
development permission of the said Land due to the said reservation , the owner of the said land has filed 
Appeal under section 47 of the said Act at Director of Town Planning ,Maharashtra State , Pune requesting 
to declare that the reservation on the said land in the final Development Plan has been lapsed , on 
hearing of this Appeal it is clear that after service of the such notice as aforesaid , the said Appropriate 
Authority has not acquired the said land within the stipulated period ; 

And whereas, Government in Urban Development Department under section 151( 1) of the said Act 
vide its notification No. TPS - 1813/ 3211/CR -508 /UD - 13 , dated 1st December 2016 , has delegated its power 
to issue order under section 127 (2 ) of the said Act to The Director of Town Planning , Maharashtra State , 
Pune ; 


Now therefore, in exercise of the powers to him Director of Town Planning , Maharashtra State, 
Pune hereby issue orders under sub - section ( 2 ) of section 127 of the said Act, that the said Reservation 
viz “ Town Hall ” in the said Development Plan on the said land (as specified in the schedule herein 
below ) has been lapse and the said land shall become available to the owners for the purpose of 
Development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said Development Plan . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १५-२१, २०१ ९/ श्रावण २४-३०, शके १९ ४१ 


११ 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Mauja , Tal. Dist. 


Survey No. 


Hissa 


Area of the 


Reservation of 


No. 


Land 


Development Plan 


1 


10800 sq . m. 


C.T.S. No. 
2480 part 


Site No. 52, 
Town Hall. 


Village Varose 
Vasrang , 
Tal . Khalapur, 
Dist. Raigad . 
Khopoli Municipal 
Council limit . 


Total 10800 sq.m. 


2. A copy of the part plan showing the area which is lapsed from the said reservation is available in 
the office of the Chief Officer, Khopoli Municipal Council during office hours on all working days for 
inspection of public upto onemonth . 

3. This order shall also be published on the Directorate s official website www.dtp.maharashtra.gov.in . 


Pune, 
Dated 25th July 2019 . 


N. R. SHENDE , 
Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune. 


अध्यक्ष, प्रादेशिक परिवहन, सिंधुदुर्ग तथा जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उप प्रापका /सिंधु/ आरटीए विभाग / २०१९ / जा.क्र . १५९१.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्र . एमव्हीआर / ०८०७ /सीआर 
४३२ / परि -दिनांक ११ ऑगस्ट २०१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ - अ, पान-१ मोटार वाहन अधिनियम, १९ ८८ नुसार सिंधुदुर्ग 
जिल्ह्यासाठी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे व मा . जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांना त्याचे अध्यक्ष नेमण्यात आले आहे 


तसेच , 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, गृहविभाग , मंत्रालय, मुंबई यांनी मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ नुसार अधिसूचना क्र . एमव्हीआर / ०८०८ / प्र.क्र . 
१५३/ परि -२, दिनांक २२ मार्च २०११ नुसार महाराष्ट्र मोटार वाहन ( स्कूलबसकरिता विनिमय) नियम , २०११ जाहीर केले होते ; तसेच, 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र मोटार वाहन (स्कूलबसकरिता विनिमय ) नियम, २०११ मधील नियम ६ नुसार, केवळ स्कूलबसकरिता वाहन तळ व वाहन 
थांबे विनिर्दिष्ट करण्याचे अधिकार प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण यांना प्रदान करण्यात आले आहेत; तसेच , 

ज्याअर्थी, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, सिंधुदुर्ग यांच्या दिनांक २५ जुलै २०१ ९ रोजीच्या परिचलन पद्धतीने घेण्यात आलेल्या बैठकीनुसार ठराव 
क्र . १ नुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात केवळ स्कूलबसकरिता वाहन तळ व वाहन थांबेविनिर्दिष्ट करण्यात आलेले आहेत . 

त्याअर्थी, मी , दिलीप पांढरपट्टे, अध्यक्ष, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण , सिंधुदुर्ग तथा जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग या नात्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 
परिशिष्ट -१ मध्ये नमूद केलेली ठिकाणे, केवळ स्कूलबसकरिता वाहन तळ व वाहन थांबे विनिर्दिष्ट करीत आहे. 


१२ 


वाहन तळ 


५ 


१ 


वाहन मालकाच्या 


नगर , 


२ 


०८ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १५-२१, २०१९/ श्रावण २४-३०, शके १९ ४१ 

परिशिष्ट १ 
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तालुकानिहाय स्कूलबस वाहनतळ व वाहन थांबे यांची अंतिम यादी 
अनुक्रमांक | तालुक्याचे नाव 

स्कूल बस थांब्याचे नाव 

संख्या 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
कणकवली संबंधित शैक्षणिक झरेवाडी, कोंड्ये, लोरे नं . १, फोंडा बाजारपेठ, नवीन कुर्ली, हवेलीनगर , ३२ 

संस्थेने निश्चित कुर्ली वसाहत, लोरे गांधीवाडी, इरीगेशन कॉलनी, कासार्डे, जांभळवाडी , 
केलेल्या संस्थेच्या / दारूम फाटा , साळीस्ते, जानवली, कणकवली, बाजारपेठ, पटकीदेवी , 

कॉलेज रोड, 

शिवाजी नरडवे रोड, वरवडे, उर्सला, वागदे, कसवण , 
अखत्यारीत असणाऱ्या तळवडे, बोर्डवे, कळसुली, सर्व शाळा/ महाविद्यालये / शैक्षणिक 
जागेत . 

संकुलानजीक, रा.प.मं. सिंधुदुर्ग यांनी निश्चित केलेले सर्व प्रवासी थांबे. 
कुडाळ वरीलप्रमाणे 

आंब्रड , ग्रामीण रूग्णालय कुडाळ , सर्व शाळा / महाविद्यालये / शैक्षणिक 

संकुलानजीक , रा.प.म. सिंधुदुर्ग यांनी निश्चित केलेले सर्व प्रवासी थांबे. 
सावंतवाडी वरीलप्रमाणे कोलगाव, कासारवाडी , निरूखेवाडी , उर्दू शाळा, प्रांत ऑफीस , निरवडे, २३ 

मळेवाड, ओटवणे, इन्सुली, मडुरा, वाफोली, तांबोळी, पत्रादेवी , बांदा 
कट्टा, बांदेश्वर मंदीर , बांदा मुस्लिमवाडी, गोवा पोलीस तपासणी नाका, 
सर्व शाळा / महाविद्यालये/ शैक्षणिक संकुलानजीक, रा.प.मं.सिंधुदुर्ग 

यांनी निश्चित केलेले सर्व प्रवासी थांबे. 
वेंगुर्ला वरीलप्रमाणे मळेवाड, मोचेमाड , टाक , आसोली, नानोस , आरोंदा, आरवली, 

शिरोडा, केरवाडा, हुडा , रेडी, कनयाळ, गावतळे , सर्व शाळा / 
महाविद्यालये/ शैक्षणिक संकुलानजीक , रा.प.मं.सिंधुदुर्ग यांनी निश्चित 

केलेले सर्व प्रवासी थांबे . 
वरीलप्रमाणे शिरवंडे बामनिये, बनेवाडी , लाडवाडी, शेळवाडी, शिरवंडे, ग्रामपंचायत , ३२ 

पिंपळवाडी , शिरवंडे हॉस्पीटल, असगणी तांबेवाडी, असगणी गावठाण , 
पांडळवाडी, हळदीचीवाडी, मसुरे , खाजणवाडी, चांदेर , कांदळगाव, 
आंगणेवाडी , बागायत, देऊळवाडा, बेलाचीवाडी , माडली, विरण, पोईप , 
मसदे तिठा, वडाचा पाट , वेरली, सर्व शाळा / महाविद्यालये / शैक्षणिक 

संकुलानजीक, रा.प.मं. सिंधुदुर्ग यांनी निश्चित केलेले सर्व प्रवासी थांबे. 
६ देवगड वरीलप्रमाणे पडेल , पुरळ , वाडा , देवगड , सर्वशाळा / महाविद्यालये / शैक्षणिक 

१० 
संकुलानजीक , रा.प.मं. सिंधुदुर्ग यांनी निश्चित केलेले सर्व प्रवासी थांबे. 
वैभववाडी वरीलप्रमाणे कुसूर , उंबर्डे, कोळपे, तिथवली, केळवाडी, वैभववाडी बाजारपेठ , १६ 

नाधवडे, खंबाळे , आचिर्णे, लोरे नं . २, सर्व शाळा/ महाविद्यालये / शैक्षणिक 

संकुलानजीक, रा.प.मं.सिंधुदुर्ग यांनी निश्चित केलेले सर्व प्रवासी थांबे. 
दोडामार्ग वरीलप्रमाणे सर्व शाळा/ महाविद्यालये/ शैक्षणिक संकुलानजीक , रा.प.मं. सिंधुदुर्ग यांनी | ०६ 

निश्चित केलेले सर्व प्रवासी थांबे. 
एकूण स्कूल बस वाहन थांबे 

१४६ 


१ ९ 


५ 


मालवण 


८ 


~ 


सिंधुदुर्ग , 
दिनांक २६ जुलै २०१९ . 


डॉ . दिलीप पांढरपट्टे, 

अध्यक्ष, 
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण,सिंधुदुर्ग 

तथा जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग . 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १५-२१, २०१९/ श्रावण २४-३० , शके १९ ४१ 

पोलीस उप आयुक्त, पश्चिम उपनगरे , वाहतूक , कलिना, मुंबई यांचे कार्यालय 


. 


आदेश 
क्रमांक वानिशा/ पोउआ/ उप / अधिसूचना/ तात्पुरती / ५३८ / जोगेश्वरी/ वाहतूक / २०१ ९.- मी , संदिप भाजीभाकरे, पोलीस उप आयुक्त , 
पश्चिम उपनगरे , वाहतूक , मुंबई, मोटार वाहन अधिनियम, १९ ८८ , याचे कलम ११५ ( कलम नं . ५ ९, १९ ८८ ) आणि शासकीय अधिसूचना , 
क्र . एम.व्ही. ए. ०५८ ९ / सी.आर . १०६१/ टी.आर.ए. २, दिनांक १९ जुलै १ ९९ ० यानुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून ; 
पश्चिम द्रुतगती महामार्ग लगत , दक्षिण वाहिणी, जोगेश्वरी विक्रोळीलिंक रोड जंक्शन ते मिलींद नगर सिंग्नल पर्यंत , दोन्ही 

बाजूस , 

जोगेश्वरी 
विक्रोळी लिंक रोड, जोगेश्वरी पूर्व, मुंबई या ठिकाणी वाहतूक सुरळीत चालू रहावी व जनतेच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून वाहतूक नियमनाबाबत 
खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 

बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुख्य अभियंता (रस्ते आणि वाहतूक ) यांचे पत्र संदर्भ क्र . सीएच.इ. / २०७ / एसआर/ रोडस् , दिनांक १६ जुलै 
२०१९ चे अवलोकन करून खालील नमूद रस्त्यांवरील बेस्ट बसेसची वाहतूक सुरळीत चालण्यासाठी व वाहतुकीच्या कोंडीमुळे जनतेस होणारा 
धोका, अडथळा, गैरसोय टाळण्यासाठी व जनतेच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून खालील रस्त्यावर सर्व प्रकारची वाहने पार्क करण्यास मनाई 
करण्यात येत आहे. 
तात्पुरती अधिसूचना क्र . ११० / पोउआ / उपनगरे / वाह./ २०१९ , दिनांक ३० जुलै २०१ ९. 

जोगेश्वरी विक्रोळीलिंक रोड जंक्शन ते मिलींद नगर सिग्नल पर्यंत , दोन्ही बाजूस जोगेश्वरी विक्रोळीलिंक रोड, जोगेश्वरी पूर्व, मुंबई पर्यंत 
सर्व प्रकारच्या वाहनांना २४ तासांकरिता दिनांक १७ जुलै २०१९ ते दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत तात्पुरती “ नो -पार्किंग ” अधिसूचना जारी 
करण्यात येत आहे. 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २६ जुलै २०१ ९ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


. 


संदिप भाजीभाकरे , 
पोलीस उप आयुक्त , पश्चिम उपनगरे, 

वाहतूक , कलिना , मुंबई. 
OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE , (WESTERN SUBURBS) , 
TRAFFIC , KALINA, SANTACRUZ (EAST) , MUMBAI 

Order 
O.W. No. 538 /Notif /DCP /Sub / Tr./2019.— In order to prevent danger ,obstruction and 
inconveniences to the public , to so , direct, I, Sandeep Bhajibhakare , Dy . Commissioner of Police 
(Western Suburbs ), Traffic , Mumbai in exercise of the powers conferred upon me under section 
115 of Moter Vehicles Act , 1988 ( Act No. 59 of 1988 ) read with Government Notification No. 
MVA 0589/ CR- 37/ TRA - 2, dated 27th September1996 M.G.G.IV- A 1996 Ex. P. 307 do hereby order 
as under . 

And upon perusal of a letter received from Chief Engineer ( Road & Traffic ) of Municipal 
Corporation of Greater Mumbai vide reference No. Ch.E./207/SR/ Roads, dated 16th July , 2019 to 
ensure smooth flow of BEST buses and to prevent traffic congestion , parking of all types of 
vehicles shall be prohibited on below mentioned routs . 
No. 110 /DCP / sub / Tr ./Temp. Noti. 2019 , dated 30th July 2019 . 

No Parking 
No parking of all types of vehicle shall be prohibited for 24 hrs. dated from 17th July 2019 to 
16th October 2019 Jogeshwari Vikroli link road Junction to Milind Nagar Signal, Both Side 
Jogeshwari East, Mumbai. 

(Except emergency service vehicles .) 
Issued under my seal and signature on the 26th day of July 2019. 


SANDEEP BHAJIBHAKARE , 
Deputy Commissioner of Police (Western Suburbs), 

Traffic , Kalina , Mumbai. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ३ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १५-२१, २०१९/ श्रावण २४-३०, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ प्रशा / ३५६७/ २०१९.- श्रीमती एस . टी . पवार , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक १७ जून २०१ ९ ते 
दिनांक १९ जून २०१९ रोजीची तीन दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक १५ जून २०१९ रोजीच्या कार्यालयीनवेळेनंतर पासून ते दिनांक १९ जून २०१९ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसहीत मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एस. टी . पवार , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . टी . पवार , ह्या जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

श्रीमती एस. टी . पवार , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . एस . पानसरे, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर पनवेल यांजकडे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १४ जून २०१ ९ . 


अ. सो . वाघवसे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ३५५५/ २०१ ९.- श्री . एस . व्ही . स्वामी, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांची दिनांक १० जून २०१९ ते दिनांक 
१२ जून २०१ ९ अशी ३ दिवसांची उपभोगलेली अर्जित रजा, पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . एस. व्ही . स्वामी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर व अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १ ९८१ मधील नियम, ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री. एस. व्ही. स्वामी, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर व अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 

श्री. एस . व्ही. स्वामी, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए. एम. मुजावर, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर पनवेल यांजकडे राहील. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १४ जून २०१ ९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १५-२१, २०१९ / श्रावण २४-३०, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ३८५८ / २०१ ९.- श्री. एस. डी . घनवट , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक २५ जून २०१९ ते २७ जून 
२०१ ९ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . एस. डी . घनवट यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री. एस . डी . घनवट , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . एस . डी. घनवट, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए. ए. मेहेंदळे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २ ९ जून २०१ ९ . 


अ . सो . वाघवसे . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ३६८४ / २०१ ९.- श्री . आर. जी . मलशेट्टी, जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड- अलिबाग यांची दिनांक १७ जून २०१९ ते १९ जून २०१९ 
अशी तीन दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्री . आर. जी . मलशेट्टी यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड - अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 


आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . आर . जी . मलशेट्टी हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड - अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . आर. जी . मलशेट्टी, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . एम . बुक्के , जिल्हा न्यायाधीश-५ , रायगड- अलिबाग यांजकडे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १८ जून २०१ ९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु .) - ३ अ 


१६ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १५-२१, २०१९/ श्रावण २४-३०, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ३६८३ / २०१९.- श्री . अ. अ. मेहेंदळे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर अलिबाग यांची दिनांक १७ जून २०१९ ते २१ जून 
२०१९ अशी ५ दिवसांची अर्जित रजा मागील दिनांक १६ जून २०१९ रोजीच्या रविवार व पुढील दिनांक २२ जून २०१ ९ व २३ जून २०१९ रोजीच्या 
सुट्टीला जोडून व तसेच दिनांक १५ जून २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २४ जून २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसहीत मंजूर करणेत येत आहे. 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्री. अ . अ. मेहेंदळे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम , ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री. अ. अ. मेहेंदळे, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , अलिबाग , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री. अ. अ. मेहेंदळे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . डि . घनवट , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १५ जून २०१ ९ . 


अ. सो . वाघवसे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ३६८२ / २०१९.- श्री . बी . सी . कांबळे , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ रायगड - अलिबाग यांची दिनांक १८ जून २०१ ९ ते दिनांक २४ 
जून २०१९ अशी ७ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १८ जून २०१९ पासून ते २५ जून २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्री. बी. सी. कांबळे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ रायगड- अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 


आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . बी . सी . कांबळे, हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ रायगड - अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . बी . सी . कांबळे , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . एम . बुक्के , जिल्हा न्यायाधीश-५ रायगड- अलिबाग यांजकडे राहील. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १ ९ जून २०१ ९ . 


अ. सो . वाघवसे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
रायगड - अलिबाग . 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १५-२१, २०१९ / श्रावण २४-३०, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ३८ ९ ७ / २०१९.- श्री. ए. एम. मुजावर , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांची दिनांक ४ जुलै २०१ ९ ते ६ जुलै 
२०१९ अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ७ जुलै २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून दिनांक ३ जुलै २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक ८ जुलै २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री. ए. एम. मुजावर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर व अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री. ए. एम. मुजावर हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहीले असते . 

श्री . ए. एम. मुजावर, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा कार्यभार श्री . यु. एल . पाठक , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील . 


. 


अलिबाग , 
दिनांक १ जुलै २०१ ९. 


अ. सो . वाघवसे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ३९९ १/ २०१ ९.- श्री . एस . व्ही . स्वामी , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , पनवेल यांची दिनांक १ जुलै २०१९ व दिनांक २ 
जुलै २०१ ९ अशी एकूण २ दिवसांची परावर्तीत रजा, पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री . एस . व्ही . स्वामी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर व अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री. एस . व्ही. स्वामी, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहीले असते . 

एस . व्ही . स्वामी , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए. एम. मुजावर , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील . 


श्री . 


अलिबाग , 
दिनांक ४ जुलै २०१ ९. 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १५-२१ , २०१९/ श्रावण २४-३० , शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ४३ ९ ५ / २०१ ९.- श्रीमती एस . जे. डोलारे , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, कर्जत यांची दिनांक १५ जुलै २०१९ ते दिनांक १७ 
जुलै २०१ ९ अशी ३ दिवसांची अर्जीत रजा, मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्रीमती एस . जे. डोलारे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , कर्जत म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . जे. डोलारे , ह्या अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधित रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या. 

श्रीमती एस . जे. डोलारे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत , ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच 
दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधित त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एम . व्ही . तोकले, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत यांजकडे राहील . 


. 


~ 


. 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १७ जुलै २०१ ९ . 


, 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ४३८ ९/ २०१९.- श्री . आर . जी . अस्मर, जिल्हा न्यायाधीश -१, व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग यांचा दिनांक 
१८ जुलै २०१ ९ ते २० जुलै २०१९ अशी ३ दिवसांची अर्जीत रजा दिनांक २१ जुलै २०१९ रोजीच्या सुट्टीला जोडून दिनांक १७ जुलै २०१९ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते २२ जुलै २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्री . आर. जी . अस्मर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -१, रायगड - अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . आर . जी . अस्मर , हे जर उपरोक्त कालावधित 
रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड- अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . आर. जी . अस्मर, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधित त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती व्ही . एम . मोहिते , जिल्हा न्यायाधीश -२ , रायगड- अलिबाग यांजकडे राहील . 


. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १७ जुलै २०१९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


१ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १५-२१, २०१९ / श्रावण २४-३०, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ४२३० / २०१ ९.- श्री . एस . व्ही . स्वामी , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , पनवेल यांची दिनांक १७ जुलै २०१९ ते दिनांक 
१ ९ जुलै २०१९ अशी ४ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १६ जुलै २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीनवेळेनंतर पासून ते दिनांक २२ जुलै २०१ ९ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . एस. व्ही . स्वामी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर व अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री. एस . व्ही . स्वामी, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले 


~ 


असते . 


श्री . एस . व्ही . स्वामी, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए. एम . मुजावर, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


रायगड - अलिबाग, 
दिनांक १२ जुलै २०१९ 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ. / ४२३२ / २०१ ९.- श्रीमती एस . डी . खासनीस, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, पेण यांची दिनांक १५ जुलै २०१९ ते दिनांक 
१७ जुलै २०१९ अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक १३ जुलै २०१९ रोजीचे लोकन्यायालयाचे काम संपलेनंतर ते दिनांक १८ जुलै २०१ ९ 
रोजीच्या कार्यालयीनवेळेपूर्वी मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एस . डी . खासनीस, यांच्या रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पेण म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . डी. खासनीस, ह्या जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर, पेण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या. 

श्रीमती एस . डी . खासनीस, ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एन. एस . काकडे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पेण यांजकडे राहील . 


रायगड - अलिबाग, 
दिनांक १२ जुलै २०१ ९ 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
रायगड - अलिबाग . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १५-२१, २०१९/ श्रावण २४-३०, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ४३३७/ २०१ ९.- श्री . के. के. घुले, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल यांची दिनांक १० जुलै २०१९ ते दिनांक 
११ जुलै २०१९ रोजीची दोन दिवसांची परावर्तीत रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . के. के. घुले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर, पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री. के. के. घुले, हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

श्री . के . के . घुले, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने 
वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . एस . पानसरे , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १५ जुलै २०१९ . 


अ. सो . वाघवसे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ४३२६/ २०१ ९.- श्रीमती एस . जे. डोलारे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, कर्जत यांची दिनांक १० जुलै २०१९ व दिनांक 
११ जुलै २०१९ अशी २ दिवसांची वैद्यकीय रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्रीमती एस. जे. डोलारे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , कर्जत म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . जे. डोलारे , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर, कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्रीमती जे . डोलारे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने 
वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एम . व्ही . तोकले, दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , कर्जत यांजकडे राहील. 


एस . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १५ जुलै २०१९ 


अ. सो . वाघवसे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
रायगड - अलिबाग . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


